महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील शारीरविकृतीशास्त्रज्ञ या संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतरिम 
ज्येष्ठतासूची... 

महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ज्येसूची-२६१९/प्र.क्र.८४/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
तारीख: २५ मार्च, २०१९ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र एस आर व्ही-२०११/प्र.क्र. २८४/१२, दि. २१.१०.२०११ 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.ज्येसूची२६१८/प्र.क्र.६८/सेवा-२,दि. १९.०६.२०१८ 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील शरीरविकृतीशास््रज्ञ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे 
६६००) या विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्र. २ 
येथील शासन परिपत्रकानुसार दि. १९.०६.२०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 

आता महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील शारीरविकृतीशास्त्रज्ञ या संवर्गाची 
दि. ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. या 
ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने ज्या अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असतील त्यांनी १ महिन्याच्या आत शासनास परस्पर सादर 
करावेत. त्याची प्रत संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांना पाठवावी. संचालक, आरोग्य सेवा यांनी सर्व आक्षेपाबाबत 
आपले सुस्पष्ट अभिप्राय तात्काळ शासनास पाठवावेत. सदरील ज्येष्ठतासूचीबाबत १ महिन्याच्या आत आक्षेप प्राप्त 
न झाल्यास या अंतरीम ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्याचे आक्षेप नाही, असे गृहीत धरुन अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२५१५४४००८८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 


Vi S h Nn U d a S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pundlikrao —_ssceitttewostesmae 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8ae97 
Ghodke en-Vishnudes PundlitraoGhodke 
Date: 2019.03.25 17:14:45 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. उपसंचालक आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
५. निवडनस्ती (सेवा-२) 


Cc 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची २६१८/ प्र.क्र.८४ /सेवा २, दिनांक २५ मार्च.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र अ 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६००) मधील विशेषज्ञ संवर्गातील शरीरविकृतीशास्त्रज्ञ पदावर दि. १.१.२०१९ रोजी कार्यरत असलेल्या अधिका-यांची अंतरिम सेवा 


जेष्ठता सूची 
अ.क्र. | जेष्ठता वेद्यकौय अधिकाऱ्याचे | प्रवर्ग (नियुक्‍ती नंतर जन्म नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक नाव प्रवर्ग बदलला असल्यास | तारीख दिनांक (सरळसेवा/ ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
दिनांक) पदोन्नती) दिनांक 
यि २ ३ शड आ. 4 ६ i | ८ ९ | | a 
| णि डॉ.राजरतन त्र्यंबक अ.जा. २०.५.७१ ३.५.०३ सरळसेवा १७.९.०३ ३१.५.२९ एम.डी. 
वाघमारे (छारीरविकृती) 
२ २ डॉ.पुरुषोत्तम पुरी A(T) 2.8.90 24.8.99 सरळसेवा २७.४.११ ३०.९.२८ एमडी 
(छारीरविकृती) 
३ ३ डा.(श्रीमती)पद्मजा खुला २९.७.५९ २.६.११ पदोन्नती २.७.११ ३१.७.१९ एम.डी. शा.नि.दि. 
बकाल (हरीरविकृती) | २९.८.२०१८ 
अन्वये 
सेवानिवृत्ती वय 
५८ वरुन 8० वर्षे 
करण्यात आले 
आहे. 
४ ४ डॉ.(श्रीमती)शौला भ.ज. (ब.) १२.७.५९ २.६.११ पदोन्नती २४.६.११ ३१.७.१९ एम. डी. 
तु.मैदमवार हारीरविकृती) po 
4 4 डॉ.अशोक कडूबा अ.जा. ९.५.६० २.६.११ पदोन्नती २.८.११ ३१.५.२० एम. डी. 
पारधे (छरीरविकृती) 


KKREKKKKKKKK 


